महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०२२/प्र.क्र. ३० (माग-१)/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १४ मार्च, २०२३ 


शासन आदेशा 


मंत्रालयातील महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा कक्षाचे बळकटीकरण करणे व अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून 
देण्यासंदर्भात मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची बैठक दि. २१-११-२०२२ रोजी संपन्न 
झाली. त्यानुसार अनुभवी सहायक कक्ष अधिकारी यांची महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा कक्षामध्ये आवश्‍यकता आहे. 
त्याकरीता मंत्रालयीन विभागातील खाली नमुद केलेल्या सहायक कक्ष अधिकारी यांची सेवा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा 
कक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (७ TB 
(५) अनुसार त्यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये नमूद केल्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागात बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अक्र नाव पदनाम सध्याचा विभाग बदली नंतरच्या 
पदस्थापनेचा विभाग 
1 १_| २ ३ 1 ४ ५ 
Lae | ST. AAT. होजवळ | सहायक कक्ष अधिकारी गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२. श्री. होजवळ, यांना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा कक्ष येथील कामकाजासाठी सामान्य प्रशासन विभागात रूजू 


होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावेत. 


३. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१४१२०५१९४२०७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VINAYAK BABURAO 
MANE a 
(वि.बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. न.भा. होजवळ, सहायक कक्ष अधिकारी (गृह विभागामार्फत) 
प्रत, 
१. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सहसचिव/उपसचिव (आस्थापना), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. उप सचिव/ अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-३६), मंत्रालय, मुंबई. 


